छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० व्या 
राज्याभिषेक वर्षानिमित्त आयोजित 
बैठकांवरील व जाहिरात प्रसिध्दी खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५५१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे क्र. सांकास / 
४४२५, दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक 

सोहळा ज्येष्ठ शुध्द त्रयोदशी शके १५९५ अर्थात दिनांक ६ जून, १६७४ या दिवशी संपन्न 
झाला. त्यानुसार ज्येष्ठ शुध्द त्रयोदशी हाके १९४५ अर्थात दिनांक २ जून, २०२३ पासून 
शिवराज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्ष सुरु होत आहे. या औचित्यावर राज्य शासनातर्फे वर्षभर 
विविध कार्यक्रम/उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

सदर “३५० व्या शिवराज्याभिषेक महोत्सव” निमित्ताने आयोजित करणात येणाऱ्या 
कार्यक्रमांच्या नियोजनाकरीता वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या बैठकांवरीलळ व सदर 
कार्यक्रमाच्या प्रचार-प्रसिध्दी करीता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
वृत्तपत्रातून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातींवरील खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

३५० व्या शिवराज्याभिषेक महोत्सवानिमित्त राजभवन, मुंबई येथे वेळोवेळी 
आयोजित बैठकांवरील व सदर कार्यक्रमाच्या प्रचार-प्रसिध्दी करीता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत वृत्तपत्रातून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातींवरील प्रत्यक्ष 
खर्च रक्‍कम रुपये १५,९३,६५३/- ( अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष त्र्याण्णव हजार सहाठो त्रेपण्ण 
फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य ळलेखाशीर्ष २२०५ कला व 
संस्कृती, (१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) ५०-इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५५१/सां.का.४ 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०९१३११२४५८१४२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 

B A LA 5 A H E B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06 


| H WA R ba586ac71715d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=327FE83917B9691D96F2C6AEB03B51A 
86A595CCAC9264923EA4CDO90FFDO03E83, 

5 AWA N T cn=BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
Date: 2023.09.14 11:51:00 +05'30' 


(बाळासाहेब सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०3२ 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


